माझी वसुंधरा अभियान 3.0 अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
बार्शी नगरपरिषद 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१८)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत बार्शी नगरपरिषदेला 
प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०५.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. ४,९९,०५,२३७.८४ 
(रुपये चार कोटी नव्याण्णव लक्ष पाच हजार दोनशे सदतीस आणि चौऱ्याऐंशी फक्‍त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१८)/ तां.क.१ 


अहवाल मुख्याधिकारी, बार्शी नगरपरिषद यांनी sex अभियंता, सोलापूर महानगरपालिका यांच्या तांत्रिक 
मान्यतेसह सादर केला आहे. बार्शी नगरपरिषदेने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, 
२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, बार्शी 
नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी जोडपत्र-१मध्ये दर्शविलेल्या 
अ.क्र. १ ते १०, अ.क्र. १२ येथील लॉन लागवडीच्या कामांचा व अ.क्र. १४ येथील एकूण रू. ७४,९९,५१०.७६ 
किंमतीची कामे वगळून (वस्तू व सेवा करासह) उर्वरित रू. ४,२४,०५,७२७.०८ (रुपये चार कोटी चोवीस लक्ष पाच 
हजार सातशे सत्तावीस आणि आठ पैसे फक्त) किमतीच्या कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन शासन 
प्रशासकीय मान्यता देत आहे. बार्शी नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामे, 
वगळण्यात आलेली कामे व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-* मध्ये 
दर्शविण्यात आली आहेत. 


२. अटी वशार्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा बार्शी नगरपरिषद राहील. 

२) समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस न केलेल्या रू. ७४,९९,५१०.७६ रकमेचा व बार्शी 
नगरपरिषदेने बक्षीस रकमेतील सविस्तर प्रकल्प अहवालासह सादर न केलेल्या म्हणजेच, रू. 
९४,७६२.२० अशा एकूण रू. ७५,९४,२७२.९६ रकमेचा विनियोग बार्शी नगरपरिषदेने हहरातील हरित 
क्षेत्र वाढीसाठी करावा. स्थानिक/देशी प्रजातींचे वृक्ष व बांबू लागवडीचा समावेश असलेला सुधारित 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून महानगरपालिकेचे शहर अभियंता यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन 
तो प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा शासनास सादर करावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

४) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 


३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत बार्शी नगरपरिषदेस “अमृत-१ लक्ष ते ३ लक्ष लोकसंख्या” गटात 


राज्यस्तरावर द्वितीय क्रमांकासाठी रू. ०५.०० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. 
०२.५० कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१८)/ तां.क.१ 


8. 


प्रत, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९१९५०६००४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SURYAKANT 
KISAN NIKAM 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 

CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f947 3df7e9287 3ee7ac8c2f7c49ac520e6106 

1ddded, postalCode=400032, st=Maharash 
jalNumber=3A94A1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946087EFO 

FB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 

Date: 2024.02.23 19:28:30 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 

जिल्हाधिकारी, सोलापूर 

मुख्याधिकारी, बार्शी नगरपरिषद, बार्शी 

निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१८)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१८)/ तां.क.१, 


प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्तावित वगळण्यात ती 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय आलेली रक्‍कम 
आलेली रक्‍कम 
खर्च (रू) (रू.) 
(रू.) 
विमा २ ३ ॥ "...|| ५ 
Plantation Work at No. 9 Plot 
Re 28,30, 382.98 ६४,६८२.३० २३,६५,६६०.४९ 
No. ५४५-१ 
Plantation Work at No. 2 Plot 
२ ५९,३१,१०८.०१ ३,९९,४७४.२० ५५,३१,६३३.८१ 
No. १७४ 
Plantation Work at Gat no 
3 २४,८७,३२२.६७ ४३,४९२.०२ २४,४३,८३०.६५ 
५४४/३ 
Plantation Work at Plot 
ca २६,९२,१८६.८२ ३४,१४१.२४ २६,५८,०४५.५९ 
No.€09/2 
Plantation Work at Plot 
4 20, 08,209.22 ६१,५०५.६४ १९,४२,६९५.६४ 
॥९०.८६४/३ 
Plantation Work at Plot 22 
६ ३२,८२,७३८.९६ ५३,३४७.८० ३२,२९,३९१.१६ 
No.820/2 
Plantation Work at Plot No. 
FS 20,899,888 .92 १,४६,९०६.३८ १९,४४,७५७.७४ 
९४०/२ 
Plantation Work at Plot 
c 39,63,084.09 १,१८,०३४.६० ३०,४५,०१०.४७ 
No.9388/9 
Plantation Work at Plot No. 
९ २२,६४,८५२.०९ 9,99,999.34 39, 4%, 980.08 
१४१० 
Plantation Work at Plot 
on 30,89, 292.89 98,328.98 30,22, 800.8 
No.983 
Plantation Work at GAT NO 
Ey ३४,००,७९९.८१ ze ३४,००,७९९.८१ 
८२५ 
Plantation Work at Gat no 
१२ १४,२२,१८९.७५ १३,९१७.४५ १४,०८,२७२.३० 
५३४/४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१८)/ तां.क.१ 


प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्तावित वगळण्यात पदात यात 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय आलेली रक्‍कम 
आलेली रक्‍कम 
खर्च (रू.) (रू.) 
(रु.) 
Rooftop on Grid Solar System 
43 ५७,५३,०००.०० Le ५७,५३,०००.०० 
७० kWp 
१४ | Lake rejuvenation ६४,३३,९६८.०० ६४,३३,९६८.०० शिक 
१५ Reward Price 24,00,000,00 0.0० = 24,00,000,00 
एकूण | ४,९९,०५,२३७.८४ | ७४,९९,५१०.७६ | ४,२४,०५,७२७.०८ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


